श्री.तानाजी दिलीप बरडे, (निलंबित) उप- 
विभागीय पोलीस अधिकारी यांना शासन सेवेत 
पुन:स्थापित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेडा क्रमांकः H. D.-12012/8/2024-ACS-MHD-Home Department (६ 732472) 
दुसरा मजला, मंत्रालय मुख्य इमारत, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२ 
तारीख: २६ एप्रिल, २०२४ 


वाचा: 

१. शासन आदेश, गृह विभाग, क्रमांकः H.D.-92092/¢/2028-ACS-MHD-Home 
Department (E ७३२४७२), दिनांक ०८ फेब्रुवारी, २०२४ 

२. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः निप्रआ-११११/प्र.क्र.८६/११-अ, 
दि.१४/१०/२०११ 

३. मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचे मूळ अर्ज क्रमांक २०७/२०२४ मधील आदेश, 
दिनांकः ०२/०४/२०२४ 

४. सचिव, केंद्रीय निवडणूक आयोग, नवी दिल्ली यांचे पत्र .8§8/MH/2028/(EVM)/WS- 
॥, दि.२२/०४/२०२४ 


SIR आदेठा : 


ज्याअर्थी, श्री.तानाजी दिलीप बरडे, उप-विभागीय पोळीस अधिकारी, भोर उप-विभाग, पुणे 
ग्रामीण यांना सासवड जिल्हा पुणे येथे तहसील कार्यालयाचे कुलुप तोडून ईव्हीएम यंत्र चोरीस 
गेल्याच्या घटनेबाबत सुरक्षा व्यवस्थेमध्ये उणीव राहिल्याच्या कारणाने संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील 
शासन आदेशान्वये निलंबित करण्यात आले होते; 


आणि ज्याअर्थी, श्री.तानाजी दिलीप बरडे, निलंबित उप-विभागीय पोलीस अधिकारी यांनी मा. 
महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई खंडपीठ मध्ये दाखल केलेल्या मूळ अर्ज क्रमांक २०७/२०२४ 
यामध्ये मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने दिनांक ०२/०४/२०२४ रोजी अंतिम आदेश पारित 
करुन श्री. तानाजी दिलीप बरडे, उप-विभागीय पोलीस अधिकारी यांचे दिनांक ०८/०२/२०२४ चे 
निलंबनाचे आदेश रद्द करुन त्यांना तात्काळ प्रभावाने शासन सेवेत पुन:स्थापित करण्याचे आदेशा दिले 
आहेत. तसेच, त्यांची पदस्थापना निलंबनापुर्वीच्या पदावर म्हणजेच उप-विभागीय पोळीस अधिकारी, 
भोर उप-विभाग, पुणे ग्रामीण या पदावर करण्याचे आदेशा दिले आहेत; 


ज्याअर्थी भारत निवडणूक आयोग, नवी दिल्ली यांनी संदर्भाधीन क्र.४ अन्वये मा. महाराष्ट्र 
प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई यांच्या दि.०२/०४/२०२४ रोजीच्या आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी 
करण्याची सूचना केली आहे; 


शासन आदेश क्रमांकः H.D.- 12012/8/2024-ACS-MHD-Home Department (E 732472) 


आणि ज्याअर्थी, श्री.तानाजी दिलीप बरडे, निलंबित उप-विभागीय पोळीस अधिकारी यांचे 
निलंबन रद्द करुन त्यांना शासन सेवेत पुन:स्थापित करण्यास झासनाने मान्यता दिली आहे; 


त्याअर्थी, श्री.तानाजी दिलीप बरडे, उप-विभागीय पोलीस अधिकारी यांना त्यांच्याविरुद्धच्या 
प्रस्तावित असलेल्या विभागीय चौकशीच्या निर्णयाच्या अधीन राहून या आदेशान्वये या आदेझाच्या 
दिनांकापासून शासन सेवेत पुन:स्थापित करण्यात येत असून केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या 
क्र.४६४/॥॥-/२०२४/(₹॥॥)///$-॥, दि.२२.०४.२०२४ च्या पत्रान्वये दिलेल्या निर्देशानुसार त्यांची 
पदस्थापना उप-विभागीय पोलीस अधिकारी, भोर उप-विभाग, पुणे ग्रामीण येथे करण्यात येत आहे. 


सदर शासन Bes महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०४२६१७३७३६८३२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by CHETAN BALASAHEB NIKAM 


DN: त्वा, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=946f8eff01 148466e26f8d80863da34d0a2666 1 fSeefb602c35954 
98९4511. 


ICode=401 
B A L A S A H E B N | K. A M INumber=7268DE4066097 1F8095 1 C66D0E657E903B378196F51A97 
8D2A366CF5EB564C0C, cn=CHETAN BALASAHEB NIKAM 


2024.04.26 18:02:51 +05'30 


(चेतन निकम) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


श्री.तानाजी दिलीप बरडे, उप-विभागीय पोलीस अधिकारी. 
(पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्यामार्फत) 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की, सदर 
आदेशाची प्रत श्री.तानाजी दिलीप बरडे, उप-विभागीय पोलीस अधिकारी यांचेवर 
त्वरीत बजावून दुसऱ्या प्रतीवर त्यांची दिनांकीत पोच स्वाक्षरी घेऊन स्वाक्षरीत मूळ प्रत 
खास दुतामार्फत शासनास सादर करावी. 

२. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कोल्हापूर परिश्रेत्र 

३. मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

४. पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण. 

५. महालेखापाल -१व २ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

६. अवर सचिव, गृह विभाग, पोल-१ (३), मंत्रालय, मुंबई 

७. निवड नस्ती, कार्यासन पोल-२, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


